उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (१) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री. एस.जे.सदामते, 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकलूज यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, अंबेजोगाई येथे श्री.संजय एन.मेश्राम, उप प्रादेशिक परिबहन 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.एस.जे.सदामते, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, पुणे यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणूकीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 


( भि.रा.वाढवे) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, लातूर/पुणे. 
श्री.एस.जे-सदामते, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, अकलूज, जि.सोलापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/बीड 
निबडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 3 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


थासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.व्ही.एस.जिचकार, 
उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, नांदेड यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गडचिरोली येथे रिक्त पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.व्ही.एस.जिचकार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
७4 
( भिरा.बाढवे ) 
शासनाचे सह सचिब 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड/नागपूर (ग्रामीण) 

श्री.व्ही.एस.जिचकार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/गडचिरोली. 

निवडनस्ती (परि-४) 


H: Transfer order -2012 (new) 4 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (३) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.एस.एन.जाधव 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बुलढाणा येथे श्री.प्रकाश बी. जाधव, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.एस.एन.जाधव, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, परिवहन 
आयुक्‍त यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 


रुजूव्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व le 
( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिबहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड/नागपूर (ग्रामीण) 

श्री.एस.एन.जाधब, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिबहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/गडचिरोली. 

निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transter order -2012 (new) 5 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (४) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


PUTS आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.एस.बी.मोरे, उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव 
उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, बारामती येथे श्री.दिपक अ.पाटील, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.एस.बौ.मोरे, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
x. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


wy) 


( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद/पुणे 

श्रो.एस.बी.मोरे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/पुणे 

निवडनस्ती (परि-४) 
H:Transfer order -2012 (new) 6 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (५) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


CURT आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.दिपक अ.पाटील, 
उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, अकलूज येथे श्री.एस.जे.सदामते, उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2. sire अ.पाटील, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 


प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, पुणे यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे 
श्री.दिपक अ.पाटील, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, बारामती 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/पुणे 
निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 7 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


थासन आदेश 2 सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.संजय एन.मेश्राम, 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अंबेजोगाई यांची बदली त्यांच्या 
विनंतीनुसार उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.संजय एन.मेश्राम, उंप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 
नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

३ श्री.संजय एन.मेश्राम, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची बदली त्यांच्या विनंतीवरुन 
करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

¥. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

ष्‌. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


hey 


( भि.रा.वाढवे) 
शासनाचे सह सचिव 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर/नागपूर (ग्रामीण) 

श्री.संजय एन.मेश्राम, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अंबेजोगाई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/नागपूर 

निवडनस्ती (परि-४) 
"-गाद्यार्डठा order -2012 (new) 8 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.११०/परि-४ (८) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.प्रकाश बी. 
जाधब, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बुलढाणा यांची बदली त्यांच्या 
विनंतीनुसार परिवहन आयुकत कार्यालय, मुंबई येथे श्री.एस.एन.जाधव, उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

र. श्री.प्रकाश बी. जाधव, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशक परिबहन अधिकारी, अमरावती यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. श्री.प्रकाश बी. जाधव, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची बदली त्यांच्या विनंतीवरुन 
करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


¥. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


4. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


री 


शासनाचे सह सचिव 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिबहन आयुकत, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती. 

श्री.प्रकाश बी. जाधव, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बुलढाणा. . 

निबासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 

निबडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 10 


